गंभीर आजारांमध्ये अवयव प्रतिरोपण व 
काही नवीन आजारांचा समावेश करुन 
सदर आजारांवरील औषधोपचाराकरिता 


अग्रीम मंजूर करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.२३६/राकावि-२ 
१० वा मजला, गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
नवीन इमारत मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : २७ मार्च, २०२०. 


वाचा - 
१ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-एमएजी- 
१०८४/४१५७/सीआर-१५६, दिनांक २९ एप्रिल, १९८५. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-एमएजी- 
१०८८/३८३७/आरोग्य-९, दिनांक २३ जानेवारी,१९८९. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-एमएजी- 
१०९९/प्र.क्र.४०/आरोग्य-३, दिनांक २९ जुलै, १९९९. 
४) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-एमएजी- 
१०९९/प्र.क्र.२३८/आरोग्य-३, दिनांक २१ ऑगस्ट, १९९९. 
५) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-एमएजी-१०९५/सीआर- 
४५/आरोग्य-३, दिनांक ४ जुलै, २०००. 
६ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक -एमएजी- 
२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दिनांक १९ मार्च, २००५. 
७) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एमएजी- 
२००५/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-३, दिनांक १० फेब्रुवारी, २००६. 
प्रस्तावना - 


संदर्भाधिन क्र.५ येथे नमुद करण्यात आलेल्या दिनांक ०४.०७.२००० च्या शासन निर्णयान्वये 
पुढील पाच आजार गंभीर आजार म्हणून अंतर्भूत आहेत :- eee शस्त्रक्रियांची प्रकरणे २)हृदय 
उपमार्ग शस्त्रक्रिया ३)अँन्जिओप्लास्टी शास्त्रक्रिया ४मुत्रपिंड प्रतिरोपण शस्त्रक्रिया ५रकक्‍्ताचा कर्करोग. 
सदर झासन निर्णयात दिनांक १० फेब्रुवारी, २००६ च्या शासन निर्णयान्वये गंभीर आजारांच्या 
यादीतील अनुक्रमांक ५ येथील “रक्‍ताचा कर्करोग” याऐवजी “कर्करोग” चा अंतर्भाव करण्यात 
आला आहे. तसेच, सदर शासन निर्णयान्वये या पाच गंभीर आजारांवरील शासकीय अथवा 
शासनमान्य खाजगी रुग्णालयातील औषधोपचार व आवश्‍यक उपकरणांची खरेदी करण्यासाठी 
येणारा संभाव्य खर्च विचारात घेऊन अग्नीमाची मर्यादा रु.१,५०,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख 
पन्नास हजार फक्त) एवढी करण्यात आली आहे. आरोग्य सुविधांमध्ये अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध 
असल्याची बाब लक्षात घेता, संबंधित आजाराशी तज्ञांचे मत तसेच केंद्र शासनाच्या सीजीएचएस 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.२३६/राकावि-२ 


योजनेंतर्गत असलेल्या तरतूदी यांचा विचार करुन काही नवीन गंभीर आजार/उपचार यांचा 
वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या प्रयोजनार्थ तसेच त्यासाठी अग्रिम मंजूर करण्याची बाब यांच्या अनुषंगाने 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय- 
सदर शासन निर्णयान्वये संदर्भाधीन क्र.६ च्या शा.नि अन्वये विर्निदिष्ट करण्यात आलेल्या 


गंभीर आजार/उपचारांमध्ये खालील तक्त्यात नमूद आजार/उपचार यांचा अंतर्भाव करण्यात येत 
आहे. 


अ. । वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीकरीता नव्याने अंतर्भूत करण्यात | वैद्यकोय खर्च प्रतिपुर्तीची प्रत्यक्ष खर्च किंवा 
क्र. आलेले गंभीर आजार/उपचार जास्तीत जास्त कमाल मर्यादा (पॅकेज अंतर्गत) 
if यकृत प्रतिरोपण (Liver Transplant) रु.१५ लाख hdd 
(Live Donor वरील areata असल्यास त्यासाठी (:-रु.२.५० लाख) 
रु.२.५० लाखच्या मर्यादेत) 
२ ead प्रतिरोपण (Heart Transplant) रु.१५ लाख Hdd 
फुफ्फुस प्रतिरोपण (Lung Transplant) रु.१५ लाख DAT 
छं अस्थिमज्जा प्रतिरोपण (Bone Marrow Transplant) रु.८ OR HAT 
षु कर्णावर्त प्रतिरोपण (Cochlear Transplant) O.& लाख Dad 
६ । हृदय व फुफ्फुस प्रतिरोपण (एकत्र) (Heart & Lung रु.२० लाख Had 
Transplant (Together) ) 


२. उपरोक्त नमूद तक्त्यातील आजारांसाठी आंतररुग्ण म्हणून शासकीय तसेच खाजगी 
रुग्णालयात झालेला प्रत्यक्ष खर्च अथवा आजारासमोर नमूद करण्यात आलेली कमाल मर्यादेत 
(celling limit) यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल ती अनुज्ञेय करण्यात यावी. कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त 
झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती कोणत्याही परिस्थितीत करण्यात येऊ नये. वास्तव्यावरील खर्चाची 
परिगणना करताना शासन निर्णय दिनांक १९ मार्च, २००५ मधील तक्त्याप्रमाणे करावी व ना-देय 
बाबी (उदा. कंझुमेअबल, अल्कोहोलीक, टॉनिक, खाद्यपदार्थ इत्यादी) वगळाव्यात. 


३. अवयव प्रतिरोपण झास्त्रक्रिया ही पूर्वनियोजित शास्त्रक्रिया असून त्यासाठी उपचार हे ज्या 
रुग्णालयांना मानवी अवयव प्रतिरोपण १९२९४ अन्वये मान्यता प्राप्त झाली आहे अशा रुग्णालयात 
उपचार घेण्यात यावेत. तसेच प्रत्यक्ष उपचार चाळू करण्यापूर्वी ज्या तज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार 
घ्यावयाचे आहेत त्यांच्याकडून उपचारानंतर रुग्ण बरा होण्याची शक्यता (treatment prognosis), 
संभाव्य गुंतागुंत (complications) याबाबत प्रमाणपत्र उपचारापुर्वी प्राप्त करुन घ्यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.२३६/राकावि-२ 


४. उपरोक्त तत्क्यात नवीन अंतर्भूत केलेल्या गंभीर आजारासाठी / उपचारासाठी जी वैद्यकीय 
खर्च प्रतिपुर्तीस मर्यादा निश्चित केळी आहे त्या मर्यादेच्या जास्तीत जास्त २५ (पंचवीस) टक्के एवढे 
वैद्यकीय अग्रीम प्रकरणनिहाय मंजूर करण्यात यावे. 
५. प्राधिकृत वैद्यकीय अधिका-याने वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचे देयके तपासून आजार प्रमाणीत 
करताना तो या शासन निर्णयान्वये कोणत्या आजारामध्ये मोडतो हे सदर आजाराच्या नावासह स्पष्ट 
नमूद करावे 
६. अग्रीम मंजुर करण्याबाबतचे सर्वसाधारण नियम सोबतच्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणेच राहतील. 
७. हे आदेश सदर झासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू राहतील. 
८. हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक.०२/सेवा-५, 
दिनांक ०७ जानेवारी, २०२० नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१८१२५९१६६०१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


e 
R a V | N d i a ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833c0 
7d32831e4140f3de291d1f40d510d295643f, 


© serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e69F 
a h a i | 18152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b56a65 
3e1, cn=Ravindra R Gadhari 
Date: 2020.07.27 13:48:50 +05'30' 


र.र.गढरी 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,(सर्व मंत्रालयीन विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
) मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
) मुख्यमंत्र्याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


mM LS 0८ ww AN 


सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१०) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

११) सेंटलमेंट GRAAL अँण्ड डायरेक्टर ऑफ GH HS रेकॉर्डस, पुणे, 


S 


८ 


८“? 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.२३६/राकावि-२ 


१२) विभागीय आयुक्‍त (सवी, 

१३) जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे), 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद, 
१५) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा व परिक्षा) मुंबई, 
१६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा व परिक्षा) नागपूर, 
१७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८) सहसंचालक, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१९) चीफ ऑडिटर लोकल फंड्स अकाऊंटस, मुंबई, 
20) सर्व कोषागार अधिकारी, 

२१ संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 

२२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, 
२३) संचालक, आयुर्वेद, मुंबई, 

२४) संचालक, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 
२५) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल कॉर्पोरेशन, परेल, मुंबई, 

२६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई, 

२७ सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी, 

२८) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (सवी, 

२९) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 

३० जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सवी, 

३१) प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

३२) प्रोथोनेटरी व सिनियर मास्टर, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

३३) वित्त विभाग (कार्यासन सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई, 

३४) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई, 

३५) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई, 

३६) निवड नस्ती (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मंत्रालयीन विभागाच्या सर्व आस्थापना कार्यासनास विनंती करण्यांत येते की, त्यांनी 
शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांच्या सर्व संबंधित कार्यासनांना पाठवाव्यात. तसेच, संबंधित 
कार्यासनाने त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांना 
पाठवाव्यात. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.२३६/राकावि-२ 


१०) 


सदर अग्निम मंजूर करताना खालील अटी व श्तींचे पालन करणे आवश्‍यक राहील :- 

महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय देखभाल नियम सुधारित नियम १९६१ नुसार जे शासकीय कर्मचारी 
वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती मिळण्यास पात्र आहेत अशा शासकीय कर्मचा-यांना अग्रीम मंजूर करण्यात 
येईल. 

अस्थायी कर्मचा-यांना दोन स्थायी कर्मचा-यांचा जामीन देणे आवश्‍यक आहे. 

जर पती पत्नी दोघेही शासकीय कर्मचारी असतील तर अग्रीम दोघांपैकी एकालाच मंजूर करण्यात 
येईल. 

हे अग्रीम फक्त वैद्यकीय देखभाल नियम १९६१ व वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये ज्या 
गंभीर आजारावरील औषधोपचारासाठी वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय असेल त्याच आजारासाठी 
मंजूर करण्यात येईल. 

शासकीय कर्मचा-याने आपल्या sara अर्जासोबत उपकरणाची खरेदी, औषधे व 
औषधोपचारावरील संभाव्य खर्च व शास्त्रक्रियेची आवऱ्यकता असल्यास शासकीय रुग्णालय वा 
खाजगी रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्‍यक राहील. जर उपचार खाजगी रुग्णालयात 
घ्यावयाचे असल्यास सदर उपचार शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित 
आजारांशी संबंधित शासकीय रुग्णालयातील तज्ञांकडून घेणे आवश्‍यक राहील. 

अग्नीमाची मागणी संबंधित कर्मचा-यांनी कमीत कमी ३० दिवस अगोदर विहित कागदपत्रांसहीत 
करणे आवश्‍यक राहील. सदर मागणी केल्यानंतर त्याची पडताळणी करुन अग्नीमाची रक्‍कम 
संबंधित कर्मचा-यास विहित कालावधीत अदा करण्याची दक्षता संबंधित विभागाने घेणे आवश्‍यक 
राहील. 

अग्रीम ज्या कारणांसाठी / बाबींसाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनार्थ ते वापरण्यात आले 
आहे याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुखाची राहील. 

काही अपरिहार्य कारणास्तव मंजूर झालेले अग्रीम खर्च न झाल्यास, ते मंजूर झाल्याच्या 
दिनांकापासून ६ महिन्याच्या कालावधीत संबंधित कर्मचा-यांकडून वसूल करण्यात येईल अथवा 
शासकीय कर्मचा-याच्या देय असलेल्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचया रकमेतून समायोजित करण्यात 
येईल. जर अग्रीमाची संपूर्ण रक्‍कम वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांमधून वसूल होण्यासारखी नसेल तर 
उरलेली रक्‍कम झासकीय कर्मचा-यांच्या वेतनातून अथवा रकमेतून एकाच हप्त्यात वसूल करण्यात 
येईल. 

अग्रीम मंजूर झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत वसुल झाले नाहीतर 
(प्रशासकीय कारणास्तव झालेला विलंब सोडून) त्यावर घर बांधणी अग्रनीमासंबंधीच्या आदेशात 
असलेल्या व्याजाच्या कमीत कमी दराने व्याज आकारण्यात येईल. 

वरील नियमानुसार अग्रीम मंजूर करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण 
शर्ती) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट २ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागप्रमुखांना राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


